श्रीम. प्रिती स. जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, 
जि. बुलढाणा यांची प्रशासकीय अधिकारी, या पदावर 
आयुक्त, मृद व जलसंधारण (म.रा.), औरंगाबाद यांच्या 
आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.१२९/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जुले, २०२३ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, 
दि.१७.१२.२०१६. 

२) आयुक्त, मृद व जलसंधारण (महाराष्ट्र राज्य), औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र./ प्रलि-३/आस्था.८ 
/१०१९/२०२३, दि.०८.०६.२०२३. 

३) उपआयुक्त (महसूल),अमरावती यांचे पत्र HA आस्था.तह.ना./सहा/म(२)४.शा./ 
प्रतिनियुक्‍ती/ कावि.४३६/२३, दि.२३.०६.२०२३. 


शासन आदेडशा:- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढूण टाकणे यांच्या 
काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून श्रीमती 
प्रिती सर्जराव जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा यांची “प्रशासकीय अधिकारी” या पदावर 
आयुक्त, मृद व जलसंधारण (महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या 
कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. अमरावती विभागातील नायब तहसिलदारांच्या रिक्‍त पदांच्या संख्येत आगामी काळात वाढ झाल्यास किंवा 
श्रीमती प्रिती सर्जराव जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा यांच्या सेवेची त्या विभागास 
MAHA भासल्यास श्रीम. जाधव यांची तात्पुरती प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्यात येईल. 


३. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी श्रीमती प्रिती सर्जराव जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, जि. 
बुलढाणा यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, आयुकत, मृद व 
जलसंधारण (महाराष्ट्र राज्यो, औरंगाबाद यांनी श्रीम. जाधव, नायब तहसिलदार यांचा रूजू अहवाल शासनास सादर 
करावा. 

सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१६२६१८२८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 


राज्यपाल — यांच्या आदेशानुसार व नावाने S H RI KANT FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
महाराष्ट्राचे रा ९३९ र गच्या SIT IT सार व ना वा 2.5.4.20=5b5 14d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba691c05d1f65ed0 
2 ead155a190e90e, 
pseudonym=EF870AFBC95SA9CD 182892FODEOA39EEE632D991, 
serialNumber=5F152866E6FC64E39CF88B9CB27AE0169A65B000039B 
269233C42B5B77F06B31, cn=SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 
Date: 2023.07.28 19:22:42 +05'30' 
(श्रीकांत म. मोहिते) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
9 
प्रति, 


q) विभागीय आयुकत, अमरावती विभाग, अमरावती. 


शासन seat क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.१२९/ई-९ 


) आयुक्त, मृद व जलसंधारण (महाराष्ट्र राज्य), वाल्मी परीसर, कांचनवाडी, औरंगाबाद. 

) प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर . 
४) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / औरंगाबाद. 

) श्रीमती प्रिती सर्जराव जाधव, नायब तहसिलदार, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा (विभागीय 
आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत) 
७ निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


